RNI No . MAHBIL / 2009/ 29236 
Reg . No. MCS/ 167/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ४, अंक ९] 


गुरुवार ते बुधवार, मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १०- १६, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ३२ , किंमत : रुपये १६ .०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१८ 


अधिसूचना 


क्रमांक डीजीपी . ३४१५ /प्र.क्र .३७४ / का .१४ . - दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम 
२४ ( ३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार अॅड. उल्हास 
जयकुमार चिप्रे यांची जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता, जिल्हा व सत्र न्यायालय, सांगली या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ अन्वये नियुक्ती करण्यात आली होती . सदर नियुक्तीचा कालावधी दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी संपुष्टात येत आहे. 

२. सदर नियुक्तीस दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१८ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक 
यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 

३. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम , १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील. 
४ . वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजीव केळुसकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


भाग एक ( म . उ.वि .) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १- ७, २०१८/ फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 


सामान्य प्रशासन विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ 


अधिसूचना 


क्रमांक डीआयपी- २०१८ / प्र.क्र . २५ / ३० . - महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी उप सभापती श्री . वसंत डावखरे यांचे शुक्रवार 
दिनांक ५ जानेवारी २०१८ रोजी मुंबई येथे झालेल्या दुःखद निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाने खालीलप्रमाणे ठराव पारित करून श्रद्धांजली 
अर्पण केली. 


__ “ महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी उप सभापती श्री . वसंत डावखरे यांचे शुक्रवार , दिनांक ५ जानेवारी २०१८ रोजी मुंबई येथे 
निधन झाले. श्री . डावखरे यांच्या निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळ तीव्र शोक व्यक्त करीत आहे. त्यांच्या निधनाने राजकारणापलिकडे 
ऋणानुबंध जपणारा एक उमदा नेता राज्याने गमावला आहे. 

____ श्री . डावखरे यांचा जन्म ८ नोव्हेंबर १९४९ रोजी शिरूर तालुक्यातील हिवरे येथे झाला. त्यांचेशिक्षण बी. कॉमपर्यंत झाले होते. 
हिवरेचे सरपंच म्हणून आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केल्यानंतर श्री. डावखरे यांचा प्रवास ठाणे महापालिकेचे सदस्य , 
महापौर ,विधानपरिषद सदस्य आणि उप सभापती असा विस्तारत गेला. विधानपरिषदेत १९९२ पासून सलग २४ वर्षे त्यांनी सर्वसामान्यांचे 
प्रश्न मांडले. विधानपरिषदेचे उप सभापती म्हणून त्यांनी २४ जुलै १९९८ ते ११ मे २००४, १३ ऑगस्ट २००४ ते ८ जून २०१० आणि 
१३ जुलै २०१० ते ८ जून २०१६ या कालावधीत कार्य केले. तसेच ९ जुलै २००४ ते १३ जुलै २००४ या कालखंडात विधानपरिषदेचे 
राज्यपाल नियुक्त हंगामी सभापती म्हणूनही त्यांनी कार्य केले. 

श्री . डावखरे यांचा अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीतील जीवनप्रवास वैशिष्ट्यपूर्ण आहे . विशेषतः विधानपरिषदेचे उप सभापतीपद 
प्रदीर्घ काळ सांभाळताना त्यांनी सर्व पक्षातील नेत्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध राखले. राजकारण- समाजकारणसह कला, क्रीडा, शिक्षण आणि 
संस्कृती अशा साऱ्या क्षेत्रात त्यांचा समर्थ वावर होता . ६१ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्षपदही त्यांनी 
भूषविले होते. विधानपरिषदेसारख्या वरिष्ठ सभागृहाचे कामकाज चालवताना त्यांच्या संसदीय कौशल्यासह हजरजबाबीपणा आणि 
विनोदबुद्धीची नेहमीच प्रचिती येत असे . राजकारणातील ज्येष्ठ नेत्यांसोबतच सर्व स्तरावरील मोठा लोकसंग्रह हे त्यांचे वैशिष्ट्य होते. 


श्री . डावखरे यांच्या निधनाबद्दल हे मंत्रिमंडळ तीव्र दुःख व्यक्त करीत आहे आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात सहभागी आहे. 
त्यांच्या निधनाचे दुःख सहन करण्याची ताकद कुटुंबियांमध्ये येवो , अशी प्रार्थना करण्यात येत आहे. ” 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सुमीत मल्लिक , 
मुख्य सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७ , २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ 


अधिसूचना 


क्रमांक डीआयपी - २०१८ / प्र.क्र . २५ / ३० . - महाराष्ट्र राज्याचे माजी राज्यमंत्री अॅड . मधुकरराव किंमतकर यांचे बुधवार , दिनांक 
३ जानेवारी २०१८ रोजी नागपूर येथे झालेल्या दुःखद निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाने खालीलप्रमाणे ठराव पारित करून श्रद्धांजली अर्पण 
केली. 


____ “ महाराष्ट्र राज्याचे माजी विधी, न्याय , कामगार व वित्त राज्यमंत्री अॅड. मधुकरराव किंमतकर यांचे बुधवार, दिनांक ३ जानेवारी 
२०१८ रोजी नागपूर येथेनिधन झाले . अॅड . किंमतकर यांच्या निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळ तीव्र शोक व्यक्त करीत आहे. त्यांच्या 
निधनाने विदर्भाच्या प्रश्नांचा अभ्यास असणारा नेता राज्याने गमावला आहे. 


पाल 


च्या 


अॅड. किंमतकर यांचा जन्म १० ऑगस्ट १९३२ रोजी नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक येथे झाला. त्यांचेशिक्षण बी.ए., एलएल. बी . 
पर्यंत झाले होते . मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेवर त्यांचे प्रभुत्व होते . अॅड . किंमतकर यांनी रामटेकच्या राष्ट्रीय आदर्शविद्यालयात 
शिक्षक म्हणून तीन वर्षे ज्ञानदानाचे कार्य केले. कामगार संघटनेचे काम करीत असताना त्यांच्या प्रश्नांसाठी वकिली केली. रामटेक 
नगरपरिषदेचे सदस्य म्हणून सुरू झालेला त्यांचा राजकीय प्रवास पुढील काळात विस्तारित गेला. महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सदस्य आणि 
राज्यमंत्री म्हणून कार्य करीत असताना विदर्भ, मराठवाडा व कोकणाचे प्रश्न प्रामुख्याने सोडविण्यावर त्यांनी भर दिला . म्हाडाच्या 
अध्यक्षपदाची जबाबदारीही त्यांनी समर्थपणे सांभाळली होती . 

राजकीय वर्तुळात मामा या टोपणनावाने लोकप्रिय असलेले अॅड . किंमतकर खऱ्या अर्थाने राजकीय, सामाजिक आणि 
आर्थिक विषयाचे व्यासंगी अभ्यासक होते . अर्थसंकल्पीय तरतुदीत विदर्भावर कसा अन्याय होतो , याची आकडेवारीनिशी मांडणी 
करणारे ते पहिले राजकारणी होते . त्यांच्या अभ्यासपूर्ण मांडणीने ते सर्वच राजकीय पक्षांत मानाचे स्थान मिळवून होते . रामटेक ही 
त्यांची जन्मभूमी आणि अखेरपर्यंत तीच त्यांची कर्मभूमीही राहीली. रामटेकवरील प्रेमापोटी तेथील मातीची पुडी ते कायम ठेवत असत. 
प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी वैधानिक विकास मंडळे १९९४ ला स्थापन झाली. तेव्हापासून अॅड . किंमतकर विदर्भाच्या 
मंडळावर तज्ज्ञ सदस्य म्हणून कार्यरत राहिले. राज्यपालांच्या नियंत्रणात असणारी अनुशेष निर्देशांक समिती स्थापन व्हावी म्हणून त्यांनी 
खूप प्रयत्न केले व त्यात त्यांना यश सुद्धा आले. 


___ अॅड. किंमतकर यांच्या निधनाबद्दल हे मंत्रिमंडळ तीव्र दुःख व्यक्त करीत आहे आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात सहभागी 
आहे. त्यांच्या निधनाचे दुःख सहन करण्याची ताकद कुटुंबियांमध्ये येवो, अशी प्रार्थना करण्यात येत आहे. ” 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुमीत मल्लिक , 
मुख्य सचिव . 


भाग एक ( म. उ. वि .) -१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार ,मार्च१- ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ 


अधिसूचना 


क्रमांक डीआयपी-२०१८ / प्र.क्र . २५ / ३० . - महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सभापती प्रा . नारायण सदाशिव फरांदे यांचेमंगळवार, 
दिनांक १६ जानेवारी २०१८ रोजी पुणे येथे झालेल्या दुःखद निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाने खालीलप्रमाणे ठराव पारित करून श्रद्धांजली 
अर्पण केली. 


___ “ महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सभापती प्रा . नारायण सदाशिव फरांदे यांचेमंगळवार , दिनांक १६ जानेवारी २०१८ रोजी पुणे येथे 
निधन झाले. प्रा. फरांदे यांच्या निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळ तीव्र शोक व्यक्त करीत आहे. त्यांच्या निधनाने राजकीय- सामाजिक 
क्षेत्रातील एक निरलस , निष्कलंक आणि ध्येयवादी व्यक्तिमत्त्व आपण गमावले आहे . 


___ प्रा . फरांदे यांचा जन्म १८ ऑक्टोबर १९३९ रोजी सातारा जिल्ह्याच्या वाई तालुक्यातील ओझर्डे येथे झाला. त्यांनी मराठी व 
संस्कृत विषयात एम.ए. केले होते. पुणे विद्यापीठातून बी.ए. आणि शिवाजी विद्यापीठातून एम .ए. करणाऱ्या प्रा. फरांदे यांनी दोन्ही पदव्या 
प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण करतानाच विद्यापीठांची सुवर्णपदके व मराठीची सर्व पारितोषिके मिळविली होती. सुरुवातीच्या काळात १९६५ मध्ये 
अधिव्याख्याता म्हणून आपली कारकिर्द सुरू करणाऱ्या प्रा . फरांदे यांनी नंतर उप प्राचार्य आणि मराठी अभ्यास मंडळ व कला 
विद्याखाखेचे सदस्य म्हणून काम पाहिले. त्यांनी विविध शैक्षणिक - सांस्कृतिक - साहित्यिक मंडळांचे संस्थापक , सदस्य व मार्गदर्शक 
म्हणूनही यशस्वी जबाबदारी सांभाळली. प्रा. फरांदे यांनी १९८६ ते १९९४ या कालावधीत महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सदस्य , तर ३० जुलै 
१९९४ ते २३ जुलै १९९८ या कालावधीत उप सभापती आणि २४ जुलै १९९८ ते ७ जुलै २००४ या कालावधीत सभापती म्हणून कार्य 
केले. अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेचेही त्यांनी काम पाहिले . 


प्रा. फरांदे हे एक ध्येयवादी अध्यापक, चिंतनशील अभ्यासक , अभ्यासू वक्ते आणि चौफेर प्रतिभेचे साहित्यिक होते. सामाजिक 
बांधिलकीपोटी ते राजकारणात सक्रिय झाले. प्राध्यापकांच्या संघटनांसह विविध साहित्यिक - सांस्कृतिक उपक्रमांत सक्रीय योगदान 
देतानाच प्रा . फरांदे यांनी कृषी, सहकार आणि जलसंधारण क्षेत्रात मोलाचे कार्य केले. विशेषतः कृषी विद्यापीठाचे काम अधिकाधिक 
शेतकरीभिमुख करण्यासाठी त्यांनी जाणिवेने प्रयत्न केले . विधानपरिषदेसारख्या वरिष्ठ सभागृहात प्रारंभी सदस्य , उप सभापती आणि 
सभापती पद भूषविताना आपल्या विनयशील कार्यपद्धतीने ते साऱ्यांच्याच आदरास पात्र ठरले होते . 

प्रा . फरांदे यांच्या निधनाबद्दल हे मंत्रिमंडळ तीव्र दुःख व्यक्त करीत आहे आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात सहभागी आहे . 
त्यांच्या निधनाचे दुःख सहन करण्याची ताकद कुटुंबियांमध्ये येवो , अशी प्रार्थना करण्यात येत आहे. ” 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुमीत मल्लिक, 
मुख्य सचिव. 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ /फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ १/ २, ७ व ८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत , 

महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज , मुंबई ४०० ०२१. 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९०० , फॅक्स नं . : २२८८ ०५२४ . 
फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३रा माळा, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दूरध्वनी : २२६७ ०२१०/ १४८/ २४८ , २२१० २२२२, फॅक्स नं. : २२६७ ३९१५ 
स्वसुख निरभिलाषः 
खिद्यते लोकहेतोः ई-मेल : sec. mpsc @ maharashtra. gov.in वेबसाईट : www. mpsc. gov.in 

https: / /mahampsc.mahaonline. gov . in 


wuneHARI 


उपसंचालक , न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय , सामान्य राज्य सेवा , गट- अ 

धारिका क्रमांक : ११९४( १४)/२९४८/ आठ 
आयोगामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागातील उपसंचालक , न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, सामान्य राज्य 
सेवा, गट - अ या संवर्गातील सर्वसाधारण एक व अनुशेष एक अशा एकूण दोन पदांच्या भरतीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात 
येत आहेत. या पदासाठी खालील अटी व अर्हतांची पूर्तता करणारे उमेदवार अर्ज करू शकतात. 


२. उपलब्ध पदसंख्या :- २ 


जाहिरात पदाचे नाव | जात प्रवर्ग अ. जा . / अ. ज . वि . जा . भ . ज . भ . ज . भ . ज . वि . मा . प्र. इ. मा . व . एकूण खुला एकूण पदे 
क्रमांक 

मागासवगीय 
उपसंचालक, 
जीवशास्त्र व 

रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचेविवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे. 
रक्तजलशास्त्र सर्वसाधारण 
न्यायसहायक आमहिला( ३० % ) 


२१/ २०१८ 


वैजानिक 
खेळाड़ ( ५ % ) 
प्रयोगशाळा, कि अपंग ( ३ % ) 


सामान्य राज्य 
सेवा, गट - अ 


जाहिरात पदाचे नाव जात प्रवर्ग अ. जा . अ. ज. वि . जा. भ. ज . भ. ज. भ. ज. वि . मा .प्र. इ. मा . व. एकूण खुला एकूण पदे 
क्रमांक 

| ( अ) ( ब) ( क ) ( ड ) 

मागासवर्गीय 
| उपसंचालक , 
प्रादेशिक 

रिक्त जागांचे प्रवगीनहाय सामाजिक / समातर आरक्षणाचविवरणपत्र खालीलप्रमाण आहे. 
न्यायसहायक सर्वसाधारण 
१२/ २०१८ वैज्ञानिक महिला ( ३० % 

प्रयोगशाळा, बखेळाडू ( ५ % ) 
सामान्य राज्य 

क ) अपंग ( ३ % ) 
सेवा, गट - अ 
1 - अनुशेषाची पदे 


२.१ वर नमूद केलेल्या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधितविभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता आहे. 
२. २ शासनाच्या गृह विभागाच्या शासन निर्णय, क्रमांक एफएसएल-०४१७/प्र.क्र .११९ /पोल- ४, दि . ०७ सप्टेंबर, २०१७ नुसार प्रस्तुत 

पदासाठीविकलांग उमेदवार पात्र नाहीत . 
३. वेतनश्रेणी- रु . १५, ६०० -- रु. ३९,१०० + ग्रेड पे रु. ६.९००/ 
४. पात्रता विषयक अटी 
४ .१ भारतीय नागरिक . 
४.२ वय:-(१) दिनांक १ जून , २०१८ रोजी अमागास उमेदवाराकरिता ४० वर्षे व मागास प्रवर्गाकरिता ४५ वर्षापेक्षा जास्त नसावे. 

( २) महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना उच्च वयोमर्यादा लागू नाही. 
( ३ ) शासन आदेशानुसार माजी सैनिक व खेळाडू इत्यादीसाठी वयोमर्यादा शिथिलक्षम राहील. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १- ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


( ४ ) अपवादात्मक शैक्षणिक अर्हताकिंवा अनुभवकिंवा दोन्ही धारण करणाऱ्या उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च वयोमर्यादा शिथिल 
करण्याविषयी आयोग विचार करु शकेल. परंतु आयोगाच्या कार्यनियमावलीतील प्रमाणानुसार जेव्हा मुलाखतीसाठी पुरेसे उमेदवार प्राप्त 
होत नसतील तेव्हाच हा नियम विचारात घेतला जाईल . अशा प्रत्येक प्रकरणी उपलब्ध उमेदवारांच्या उच्चतम शैक्षणिक अर्हतेच्या दोन 
स्तर उच्च शैक्षणिक अर्हताप्राप्त उमेदवारच वयोमर्यादेत सवलतीकरीता विचारात घेतले जाईल . अनुभवाच्या संदर्भात ज्या पदावरील 
किमान अनुभव मागितला असेल त्यापेक्षा वरिष्ठ पदावरील अनुभव वयोमर्यादा शिथिलीकरणास्तव विचारात घेतला जाईल . 
४ . ३ शैक्षणिक अर्हता :- The candidate must - 

possess a Master s degree at least in second class or a Doctorate degree in the respective 
subject as mentioned in the schedule I 

SCHEDULE- 1 
SUBJECT 

DIVISION 
1 . Chemistry (any branch ) or Biochemistry 

Biology /Serology 

Advt . No. 
Botany or Zoology with degree in 

11/ 2018 
Chemistry 
| 2. Chemistry ( any branch ) or Biochemistry Toxicology/ Prohibition 


Or 


3.Chemistry ( any branch ) 


General Analytical 

Instrumentation 
Physics Ballistics 


4 . Chemistry ( any branch ) 


Or 


परंतक 


Physics with degree in Chemistry 
Any of the above subjects mention at 1 - 4 Regional Forensic Laboratories 

12/ 2018 

AND THEREAFTER 
8 . 8 377HCT :- Have acquired Research experience of recognized merit in analyticalmethod in relevant subject for not 

less than TEN YEARS after acquiring the essential qualification mentioned in SCHEDULE - I 
7 ) Preference may be given to candidates who possess research and development experience in the 
respective field as mentioned in Schedule II 

SCHEDULE - II 
EXPERIENCE 

DIVISION 
1 Bio -Chemical/Immunologycal work as applied 
to characterization of biological materials Biology /Serology 

11/ 2018 
including isozyme/ immuno -blood typing 
2 Analytical Toxicology or Drug Analysis or 

Toxicology 
analytical bio - chemistry 
3 Analysis of standard and illicit liquors, 
spirituous medicinal preparations, blood 

Prohibition 
alcohol, narcotics and dangerous drugs 
4 General or industrial chemical analysis and in 

General Analytical and 
gas / liquid chromatography and 

Instrumentation 
spectrophotometry UV /IR 
5 Physico - chemical instrumental methods or 

Physics 
analysis including spectrochemicals analysis 
6 Training and experience in Forensic Ballistics 

Ballistics 
work . 


Any of the above mention at 1-6 

Regional Forensic Laboratories 

| 12/2018 
( २ ) अनुसूचित जाती, बौद्ध धर्मांतरीत अनुसूचित जाती. अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती किंवा भटक्या जमाती यातील 

उमेदवारांसाठी राखून ठेवलेली पदे भरण्यासाठी जाहिरातीत विहित केलेले अनुभव धारक उमेदवार पुरेशा प्रमाणात 
उपलब्ध न झाल्यास, अनुभवाच्या कालावधीसंबंधातील अट शिथिल करण्याबाबत आयोगाकडून विचार केला जावू 

शकेल. 
टिप - मुलाखतीच्यावेळी उमेदवाराने सादर करावयाच्या अनुभव प्रमाणपत्रामध्ये ४. ४ मधील कर्तव्ये व जबाबदा-यांचे स्वरूप असलेला 

अनुभव नमूद केलेला असणे आवश्यक आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, मार्च १- ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


४. ५ परिविक्षा कालावधी २ वर्षे राहील. 


५. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव इ. अर्हता किमान असून, केवळ किमान अर्हता धारण केलीम्हणून 

उमेदवार मुलाखतीस बोलाविण्याकरीता पात्र असणार नाही. जाहिरातीस अनुसरुन प्राप्त झालेल्या अर्जाची संख्या वाजवी प्रमाणापेक्षा 
जास्त असेल आणि अर्ज सादर केलेल्या सर्व पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे सोईस्कर नसल्यास मुलाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या 
मर्यादित करण्याच्या दृष्टिने जाहिरातीत दिलेल्या शैक्षणिक अर्हता आणि / अथवा अनुभव यापेक्षा जादा शैक्षणिक अर्हता/ अनुभव किंवा 
अन्य योग्य निकष याच्या आधारे निकष निश्चित करुन अथवा चाळणी परीक्षेबारे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची संख्या मर्यादित 
करण्यात येईल. चाळणी परीक्षा घेण्याचेनिश्चित झाल्यास, अर्हता आणि/ अथवा अनुभव शिथिल केला जाणार नाही. चाळणी परीक्षेचा 
अभ्यासक्रम, परीक्षेचे माध्यम व इतर बाबी आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येतील. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये भरतीसंदर्भातील 
संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज करण्याची पद्धत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क , निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया , 
परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम, इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशीलासाठी आयोगाच्या www. mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा 
भरती अंतर्गत "उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना " मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. 
आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेली माहिती व जाहिरात अधिकृत समजण्यात येईल . 


६. जे उमेदवार चुकीची माहिती सादर करतील त्यांना या व पुढील सर्वनिवडीसाठी अपात्र ठरविण्यात येईल . 


Insc 


MA 


७. कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या - प्रस्तुत पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या www. mpsc. gov.in या वेबसाईटवर 

उपलब्ध आहे. 
८ . शुल्क : 

८ . १ अमागास - रु . ५२४/- ८. २ मागासवगीय - रु. ३२४/ 
८ . ३ " ज्या मागासवर्गीय उमेदवारांनी वयोमर्यादा किंवा पात्रतेच्या इतर कोणत्याही निकषामध्ये सवलत किंवा सूट याचा फायदा 

घेतला आहे, अशा उमेदवारांची अमागास सर्वसाधारण वर्गवारीच्या पदावर शिफारस करण्यात येणार नाही. ” 
९. अर्ज करण्याची पध्दत - 
९. १ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील . इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाहीत. 
९. २ पात्र उमेदवाराला वेब-बेस्ड ( Web -based ) ऑनलाईन अर्ज https:// mahampsc. mahaonline.gov.in या वेबसाईटद्वारे दिनांक 

१६ फेब्रुवारी , २०१८ ते दिनांक ८ मार्च, २०१८ या कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहील . 
९. ३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https:// mahampsc. mahaonline. gov.in तसेच 

Www. mpsc .gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत . 
२. ४ विहित पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्जविचारात घेतला जाणार नाही. 
९. ५ आयोगाने निश्चित केलेला परीक्षा शुल्क खालील पद्धतीने भरता येईल : 

(१) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे ( २) नेटबँकिंग ( ३) डेबीट कार्ड ( ४) क्रेडिट कार्ड ( ५) संग्राम केंद्र/ सीएससी (नागरीक 

सेवा केंद्र huns:// mahampsc . mahaonline.gov .in ) 
९. ६ https:// mahampsc. mahaonline.gov.in येथे संग्राम केंद्र ( ग्रामपंचायतीमध्ये ) आणि सीएससी ची सूची उपलब्ध आहे . 
९. ७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतीचा अवलंब करावा . 

( १) शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील " माझे खाते " या लिंक वरक्लिक करावे . 
( २) “माझे खाते " या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर उमेदवाराने अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / न भरल्याच्या 

नोंदीसह दिसेल. ज्या पदासमोर Unpaid असेलिहिलेले असेल, त्या ठिकाणी Pay Now अशीलिंक उपलब्ध असेल. 
( ३) Pay Now या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर ३ पर्याय उपलब्ध होतील . 

(१) ऑनलाईन पेमेंट (२) नागरी सुविधा केंद्र ( ३) चलनाद्वारे 
( ४ ) उमेदवार क्रेडिट कार्ड, डेबीट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईल पेमेंट करु शकतील . 
( ५ ) नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणाऱ्या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात 

जाऊन शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे 

आवश्यक राहिल. 
( ६ ) उमेदवाराने चलनाद्वारे हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणाऱ्या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही 

शाखेत, बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १ - ७ , २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


( ७) ज्या उमेदवारांना भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अर्ज सादर केल्याच्या दोन 

तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी अर्ज सादर करणा- या उमेदवारांनी त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन 

वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे . 
१०. चाळणी परीक्षा घ्यावयाचे ठरल्यास सदर परीक्षेच्या अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर व परीक्षेपूर्वी ७ दिवस अगोदर 

उमेदवारास प्रवेशप्रमाणपत्र त्याच्या प्रोफाईलद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याची प्रत उमेदवाराने परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड करुन 

घेणे व परीक्षेच्यावेळी सादर करणे आवश्यक आहे . 
११ . परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने प्रवेशप्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय, परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही . 
१२ . मुलाखतीसाठी अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना , मुलाखतीचे वेळी सर्व मूळ प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. सदर मूळ 

प्रमाणपत्रे मुलाखतीच्या वेळी सादर न केल्यास अथवा ती योग्य नसल्यास मुलाखत घेण्याचे नाकारले जाईल याची कृपया नोंद घ्यावी. 
१३. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कार्य नियमावली २०१४ तील नियम ९ (viii) नुसार चाळणी परीक्षा घेतल्यास चाळणी परीक्षेचे व 

मुलाखतीचे एकूण गुणांच्या आधारे मिळून उमेदवाराचीशिफारस करण्यात येईल . 
१४. आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षाकेंद्राच्या परीसरात तसंच मुलाखतीच्यावेळी मोबाईल फोन अथवा इतर कोणत्याही 

प्रकारची इलेक्ट्रोनिक साधने आणण्यास / वापरण्यास सक्त मनाई आहे. 
१५. विहित पद्धतीने अर्ज सादर करून ऑनलाईन शुल्क भरण्याची, तसेच स्टेट बँकमध्ये परीक्षा शुल्क भरण्याकरिता 

चलनाची प्रत घेण्याची कार्यवाही दिनांक ८ मार्च, २०१८ रोजी २३. ५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे . त्यानंतर 
सदर वेबलिंक बंद होईल . 
चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक ९ मार्च, २०१८ पर्यंत बँकेच्या कार्यालयीन 
वेळेत भरणे बंधनकारक आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परीक्षा 
शुल्काचा परतावाही केला जाणार नाही . 


ठिकाण : मुंबई 
दिनांक : १६ फेब्रुवारी, २०१८ 


राजन बा . खोत 

उपसचिव 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च१ - ७, २०१८ /फाल्गुन १० -१६ , शके १९३९ 

__ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ १/ २, ७ व ८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत , 

महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०० ०२१. 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९०० , फॅक्स नं . : २२८८ ०५२४ . 
फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३रा माळा, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दूरध्वनी : २२६७ ०२१० / १४८ / २४८ , २२१० २२२२ , फॅक्स नं . : २२६७ ३९१५ 
स्वसुख निरभिलाषः 
खिद्यते लोकहेतोः ई-मेल : sec. mpsc @ maharashtra. gov.in वेबसाईट : www. mpsc. gov.in 

https: / /mahampsc .mahaonline.gov.in 


se 


U 


पोलीस उपअधिक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( मोटार परिवहन), राज्य पोलीस सेवा, गट - अ 

धारिका क्रमांक : ९८६( ७ )/ २९९१/ आठ 

जाहिरात क्रमांक : १३ / २०१८ 
आयोगामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाच्या पोलीस उपअधिक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( मोटार 
परिवहन ), राज्य पोलीस सेवा, गट- अ या संवर्गातील सर्वसाधारण एक व अनुशेष दोन अशा एकूण तीन पदांच्या भरतीसाठी 

ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या पदासाठी खालील अटी व अर्हतेची पूर्तता करणारे उमेदवार अर्ज करू 
शकतात . 
२. उपलब्ध पदसंख्या : - ३ 
जात प्रवर्ग अ . जा . | अ. ज . वि . जा . भ. ज. भ . ज . भ . ज . वि . मा . प्र. इ. मा . व. एकूण ... खुला एकूण पदे 
( अ ) ( ब ) ( क ) ( ड ) 

मागासवर्गीय 

२ 
रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचेविवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे . 
सर्वसाधारण १ 
| १) महिला ( ३० % ) 

व) खेळाडू ( ५ % ) 
क ) अपंग ( ३ % ) 

- अनुशेषाची पदे 


२.१ वर नमूद केलेल्या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता 

आहे . 
२. २ शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णय, क्रमांक अपंग -२०११/ प्र.क्र .१७७/ अ. क, २ 

दिनांक २३ एप्रिल २०१२ नुसार प्रस्तुत पदासाठी अपंग उमेदवार पात्र नाहीत . 
२. ३ शासन आदेशानुसार वि . जा. ( अ) या वर्गवारीसाठी आरक्षित असलेले पद आंतरपरिवर्तनीय असून सदर आरक्षित 

पदावर योग्य उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास शासनाच्या अंतर्गत परिवर्तनीयतेच्या धोरणानुसार सदर पदासाठी भ.ज. ( ब), 
भ .ज. ( क) व भ. ज. (ड) या पैकी उपलब्ध वर्गवारीच्या उमेदवाराचा गुणवत्तेच्या आधारावर विचार करण्यात येईल. 


३. वेतनश्रेणी- रु. १५, ६०० - रु. ३९, १०० + ग्रेड पे रु. ५, ४०० / 
४. पात्रता विषयक अटी 
४.१ भारतीय नागरिक . 
४.२ वय:-(१) दिनांक १ जून, २०१८ रोजी अमागास उमेदवाराकरिता ४० वर्षे व मागास प्रवर्गाकरिता ४५ वर्षापेक्षा जास्त 

नसावे . 
(२) महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना उच्च वयोमर्यादा लागू नाही . 
( ३) शासन आदेशानुसार माजी सैनिक व खेळाडू इत्यादीसाठी वयोमर्यादा शिथिलक्षम राहील . 


भाग एक ( म .उ.वि . )- २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १- ७, २०१८ / फाल्गुन १०- १६ , शके १९३९ 


( ४ ) अपवादात्मक शैक्षणिक अर्हता किंवा अनुभव किंवा दोन्ही धारण करणाऱ्या उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च 
वयोमर्यादा शिथिल करण्याविषयी आयोग विचार करु शकेल . परंतु आयोगाच्या कार्यनियमावलीतील प्रमाणानुसार 
जेव्हा मुलाखतीसाठी पुरेसे उमेदवार प्राप्त होत नसतील तेव्हाच हा नियम विचारात घेतला जाईल. अशा प्रत्येक 
प्रकरणी उपलब्ध उमेदवारांच्या उच्चतम शैक्षणिक अर्हतेच्या दोन स्तर उच्च शैक्षणिक अर्हताप्राप्त उमेदवारच 
वयोमर्यादेत सवलतीकरीता विचारात घेतले जाईल. अनुभवाच्या संदर्भात ज्या पदावरील किमान अनुभव मागितला 
असेल त्यापेक्षा वरिष्ठ पदावरील अनुभव वयोमर्यादा शिथिलीकरणास्तव विचारात घेतला जाईल . 


४. ३ शैक्षणिक अर्हता:- The candidate must - 

possess a degree of a recognised University or diploma of a recognised institute in 

Automobile or Mechanical Engineering: and thereafter, 
४ . ४ अ 

have not less than three years practical experience in field ; the experience acquired prior 
to obtaining the academic qualification may also be counted, if it is of the appropriate 

type; 
( 3) are able to handle a fleet ofGovernment vehicles and launches and to train staff; and 

ave Knowledge of the Motor Vehicles Act and the Factories Act. 
- Preference may be given to a candidate possessing a degree or equivalent qualification in 

Automobile or Mechanical Engineering . 


टिप - मुलाखतीच्यावेळी उमेदवाराने सादर करावयाच्या अनुभव प्रमाणपत्रामध्ये ४ . ४ मधील कर्तव्ये व जबाबदा-यांचे स्वरुप 

असलेला अनुभव नमूद केलेला असणे आवश्यक आहे . 


४. ५ परिविक्षा कालावधी २ वर्षे राहिल. 
५. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव इ. अर्हताकिमान असून , केवळ किमान अर्हता धारण 
केली म्हणून उमेदवार मुलाखतीस बोलाविण्याकरीता पात्र असणार नाही. जाहिरातीस अनुसरुन प्राप्त झालेल्या अर्जाची संख्या 
वाजवी प्रमाणापेक्षा जास्त असेल आणि अर्ज सादर केलेल्या सर्व पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे सोईस्कर नसल्यास 
मुलाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्याच्या दृष्टिने, जाहिरातीत दिलेल्या शैक्षणिक अर्हता आणि/ अथवा अनुभव 
यापेक्षा जादा शैक्षणिक अर्हता/ अनुभवकिंवा अन्य योग्य निकष याच्या आधारे निकष निश्चित करुन, अथवा चाळणी परीक्षेद्वारे 
मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यात येईल . चाळणी परीक्षा घेण्याचेनिश्चित झाल्यास, अर्हता आणि / अथवा 
अनुभव शिथिल केला जाणार नाही. चाळणी परीक्षेचा अभ्यासक्रम, परीक्षेचे माध्यम व इतर बाबी आयोगाच्या वेबसाईटवर 
प्रसिद्ध करण्यात येतील . प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये भरतीसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज करण्याची पद्धत , 
आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क , निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम, इत्यादीबाबतच्या 
सविस्तर तपशीलासाठी आयोगाच्या ww. mpsc. gov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतर्गत " उमेदवारांना 
सर्वसाधारण सचना " मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचे कपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या वेबसाईटवर 
प्रसिद्ध करण्यात आलेली माहिती व जाहिरात अधिकत समजण्यात येईल . 


६. जे उमेदवार चुकीची माहिती सादर करतील त्यांना या व पुढील सर्वनिवडीसाठी अपात्र ठरविण्यात येईल. 


७. कर्तव्ये व जबाबदा - या - प्रस्तुत पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या www. mpsc. gov.in या 

वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 
८. शुल्क : 
८.१ अमागास - रु.५२४ /- ८ . २ मागासवर्गीय - रु. ३२४ / 
८. ३ " ज्या मागासवर्गीय उमेदवारांनी वयोमर्यादा किंवा पात्रतेच्या इतर कोणत्याही निकषामध्ये सवलत किंवा सूट 
याचा कायदा घेतला आहे, अशा उमेदवारांची अमागास सर्वसाधारण वर्गवारीच्या पदावर शिफारस करण्यात 
येणार नाही. " 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७ , २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


९. अर्ज करण्याची पद्धत - 
- ९.१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्वीकारण्यात 

येणार नाहीत . 
९. २ पात्र उमेदवाराला वेब - बेस्ड ( Web -based) ऑनलाईन अर्ज https:// mahampsc . mahaonline. gov .in या 

वेबसाईटद्वारे दिनांक १६ फेब्रुवारी , २०१८ ते दिनांक ८ मार्च, २०१८ या कालावधीत सादर करणे आवश्यक 

राहील . 
९. ३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https:// mahampsc. mahaonline. gov .in 

तसेच www. mpsc.gov. in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत . 
९. ४ विहित पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही. 
९. ५ आयोगाने निश्चित केलेला परीक्षा शुल्क खालील पद्धतीने भरता येईल : 

(१) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे ( २) नेटबँकिंग (३) डेबीट कार्ड ( ४ ) क्रेडिट कार्ड ( ५ ) संग्राम केंद्र/ सीएससी 

( नागरीक सेवा केंद्र) 
९.६ https:// mahampsc . mahaonline. gov. in येथे संग्राम केंद्र ( ग्रामपंचायतीमध्ये) आणि सीएससी ची सूची उपलब्ध 

आहे. 
९. ७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा. 

( १) शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील "माझे खाते " या लिंक वर क्लिक करावे. 
, ( २ ) “माझे खाते या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर उमेदवाराने अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / न 

भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल. ज्या पदासमोर ‘ Unpaid असे लिहिलेले असेल, त्या ठिकाणी Pay Now अशी 
लिंक उपलब्ध असेल . 
( ३) Pay Now या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर ३ पर्याय उपलब्ध होतील. 

(१) ऑनलाईन पेमेंट (२) नागरी सुविधा केंद्र (३) चलनाद्वारे 
( ४) उमेदवार क्रेडिट कार्ड, डेबीट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईल पेमेंट करु शकतील . 
( ५) नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास , उपलब्ध होणाऱ्या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा 

संग्राम केंद्रात जाऊन शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम 

दिनांकापूर्वीपूर्ण करणे आवश्यक राहील. 
( ६ ) उमेदवाराने चलनाद्वारे हा पर्याय निवडल्यास , उपलब्ध होणाऱ्या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या 

कोणत्याही शाखेत , बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 
( ७ ) ज्या उमेदवारांना भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शल्क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अर्ज सादर केल्याच्या 

दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांनी त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी 
बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे. 


१० . चाळणी परीक्षा घ्यावयाचे ठरल्यास सदर परीक्षेच्या अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर व परीक्षेपूर्वी ७ दिवस 

अगोदर उमेदवारास प्रवेशप्रमाणपत्र त्यांच्या प्रोफाईलद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याची प्रत उमेदवाराने परीक्षेपूर्वी 

डाऊनलोड करुन घेणे व परीक्षेच्यावेळी सादर करणे आवश्यक आहे . 
११. परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने प्रवेशप्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे . त्याशिवाय , परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही . 
१२. मुलाखतीसाठी अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना, मुलाखतीचे वेळी सर्व मूळ प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. 

सदर मळ प्रमाणपत्रे मलाखतीच्या वेळी सादर न केल्यास अथवा ती योग्य नसल्यास मलाखत घेण्याचे नाकारले जाईल 

याची कृपया नोंद घ्यावी. 
१३. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कार्यनियमावली २०१४ तील नियम ९ ( viii ) नुसार चाळणी परीक्षा घेतल्यास चाळणी 

परीक्षेचे व मुलाखतीचेएकूण गुणांच्या आधारे उमेदवाराची शिफारस करण्यात येईल. 


भाग एक ( म . उ.वि .) - २अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १- ७, २०१८/ फाल्गुन १०- १६, शके १९३९ 


१४. आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात , परीक्षा केंद्राच्या परीसरात तसेच मुलाखतीच्यावेळी मोबाईल फोन अथवा इतर 

कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक साधने आणण्यास / वापरण्यास सक्त मनाई आहे . 
१५. विहित पद्धतीने अर्ज सादर करून ऑनलाईन शुल्क भरण्याची, तसेच स्टेट बँकेमध्ये परीक्षा शुल्क 

भरण्याकरिता चलनाची प्रत घेण्याची कार्यवाही दिनांक ८ मार्च, २०१८ रोजी २३. ५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे 

आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर वेबलिंक बंद होईल . 
१६. चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक ९ मार्च, २०१८ पर्यंत बँकेच्या 

कार्यालयीन वेळेत भरणे बंधनकारक आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार 
नाही, तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाही केला जाणार नाही. 


मुंबई, 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१८ . 


राजन बा . खोत , 
उप सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, मार्च १- ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ १३ 

विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक एजीपी . २०१७ / ७६७ / प्र. क्र .१२९ / का .१४ . - अॅड . शशिकांत एम . जगताप यांची शासन अधिसूचना क्रमांक डीजीपी . ३११५ / 
प्र.क्र . ३८३ / का .१४, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ अन्वये सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता, पुणे या पदावर आदेशाच्या 
दिनांकापासून पुढील दोन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीचा कालावधी दिनांक २० ऑक्टोबर २०१७ रोजी संपुष्टात 
आल्यामुळे शासन अधिसूचना दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१७ अन्वये सहायक सरकारी वकील तथा अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर पुढील 
१ वर्षासाठी अॅड . जगताप यांना मुदतवाढ देण्यात आली होती . तथापि , दरम्यान दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी त्यांच्या वयाची ६२ वर्षे पूर्ण होत 
असल्याने त्यांचा सेवाकाल संपुष्टात आला आहे. 

आता, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम २४ ( ३) व महाराष्ट्र विधि (नियुक्ती, 
सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम, १९८४ च्या नियम १३ व ३० ( २) परंतुक व त्यातील सुधारणेनुसार अॅड . शशिकांत एम. जगताप यांना 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता, पुणे या पदावरील नियुक्तीस या आदेशाच्या दिनांकापसून पुढील १ वर्षासाठी मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे . 

२. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवाशर्ती व मानधन ) नियम, १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील . 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा / ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजीव केळुसकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


विधि व न्याय विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ फेब्रुवारी २०१८ 

शुद्धिपत्रक 
क्रमांक संकीर्ण-२०१८ / २४१६ /प्र.क्र .०९ / का .१४ . - शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक २५ जुलै २०१७ अन्वये सत्र न्यायालय, मुंबई येथे 
अतिरिक्त सरकारी वकील या पदावर नियुक्तीच्या अधिसूचने मधील “ अॅड. मीरा जनार्धन चौधरी यांचे नाव अॅड. मीरा शिवकुमार भोसले " असे 
वाचण्यात यावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजीव केळुसकर, 
शासनाचे अवर सचिव . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १- ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated 5th February 2018 

NOTIFICATION 


No. SPP - 3818 / 124 / C . R .43 /Desk - 14 . - In exercise of powers conferred by section 24 ( 8 ) Criminal 
Procedure Code and section 12 of Maharashtra Protection of Interest of Depositors Act, 1999 
the Government of Maharashtra is hereby pleased to designate ( 1 ) Adv. Smt. Sangita A . Phad , 
District Government Pleader and Public Prosecutor , ( 2 ) Adv . Smt. U . P . Moholkar , Assistant 
Government Pleader and Additional Public Prosecutor and ( 3 ) Adv . Shri V . G . Kadu, Additional 
Government Pleader and Additional Public Prosecutor , as Special Public Prosecutor to conduct 
the cases under M . P . I. D . Act before Sessions Court, Thane with effect from date of notification 
until further orders . 


2 . Their appointments are strictly subject to the conditions of service laid down in the 
Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration Rules, 1984 ) 
and are co -terminus with their appointment as DGP/AGP in District and Session Court, Thane. 


3 . The Government reserves the right to revoke/modify /annul this order without assigning 
any reasons . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


name 


overnor 


SANJEEV KELUSKAR , 
Under Secretary to Government. 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated 6th February 2018 


NOTIFICATION 


No. SPP - 2018 /U . O .R . 16 / D -XIV . — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of 
section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1974 ), the Government of 
Maharashtra hereby appoints Adv. Ujjwal Nikam as “ Special Public Prosecutor” for conducting 
the MCOCA Case No. 17 / 2017 pending before Special MCOCA Court, Session Court, Thane 
which is arising out of C . R . No .1 -61/ 17 registered at Narpoli Police Station , Dist. Thane . 

2 . The fees of Adv. Ujjwal Nikam , Special Public Prosecutor, shall be paid by Home 
Department as per the proposal approved by this department. 

3 . His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the 
Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules, 1984 . 


4 . The Government reserves the right to revoke/modify /annul the order without assigning 
any reasons. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJEEV KELUSKAR , 
Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १- ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ १५ 

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 9th February 2018 

NOTIFICATION 
No. SPP - 2018 /U . O .R .24 /D -XIV . — In exercise of the powers conferred by sub - section (8 ) of 
section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act No . II of 1974 ) , the Government of 
Maharashtra hereby appoints Adv. Raja Thakare as "Special Public Prosecutor " for conducting 
the case arising out of E . O . W . C . R .No .02/2018 ( C . R .05 / 2018 , registered at Khar Police Station , 
Mumbai) pending before Sessions Court, Mumbai. 

2 . The fees of Adv. Raja Thakare , Special Public Prosecutor shall be paid by Home 
Department as per the proposal approved by this department. 

3 . His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the 
Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules, 1984 . 

4 . The Government reserves the right to revoke/modify /annul the order without assigning 
any reasons. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. V. CHAVAN, 
Section Officer. 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , नाशिक यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक वि -१ / सिन्नरनागरीपत / क . १५६ / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , निलकंठ करे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक या आदेशान्वये 
सिन्नर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., सिन्नर, ता . सिन्नर , जिल्हा नाशिक या संस्थेचा खालील अधिकाऱ्यांचे व त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी अधिकार प्रदान शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

यांचा क्रमांक केलेल्या अधिकाऱ्याचा 


हुद्दा 


( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . अजय भिमा शेंडे 

एनपीटी-३७/ २०१७ वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा 
अटी. 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलमे १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १- ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ -३ , अ- ४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचेकार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

___ ४ . अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१ , अ-२ , अ- ३ , अ- ४ सोबत जोडलेला आहे. 

६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यासकिंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५ -स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 
१० . वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी 

सहकारी बँक / पतसंस्था 
- " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्जरक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

___ १३ . सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती , अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहीर लिलाव व कलम १०० / ८५ 
अन्वयेची कार्यवाही ही माहे डिसेंबर, २०१७ अखेर पूर्ण करण्यात यावी. सदर मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणास दिनांक १ एप्रिल 
२०१८ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी 
ही आपली राहील . 


नाशिक , 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०१७. 


निलकंठ करे , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


१७ 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ जानेवारी २०१८ 

__ अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१८१७/१०३ /प्र.क्र. ६८ / १७/ नवि - १३. - ज्याअर्थी, शासनाने नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८९५ / 
२२७ / प्र.क्र . २६ / १५ / न.वि .-१३, दिनांक २५ नोव्हेंबर १९९७ अन्वये पुणे प्रदेशाची प्रादेशिक योजना आणि अधिसूचना क्र . टीपीएस- १४९० / प्र. क्र . ३६५ / 
९० / न.वि .- १२ , दिनांक ४ जुलै १९९२ अन्वये रायगड प्रदेशाची प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असा करण्यात 
आला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १५ (१) (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात 
आला आहे ) अन्वये मंजूर केलेल्या असून त्या अनुक्रमे दिनांक १० फेब्रुवारी १९९८ आणि दिनांक १५ सप्टेंबर १९९२ पासून अंमलात आलेल्या 
आहेत ; 

___ आणि ज्याअर्थी, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील लोणावळा नगरपरिषद हद्दीलगत पूर्व आणि पश्चिम हद्दीकडील भागातील, पूर्वेकडील सिंहगड 
संस्थेपर्यंतची आणि पश्चिमेकडील खंडाळ्यापर्यंतची जाणारी घाटातील वाहतूक सुरळीत व्हावी यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने , पर्यायी 
आखणी पुणे जिल्ह्याच्या प्रादेशिक योजनेत दर्शविणेची विनंती केली होती. सदरची आखणी सोबतच्या नकाशावर ( १- २) आणि ( ३- ४ ) ह्या आद्याक्षराने 
हिरव्या रंगाने ठळकपणे दर्शविलेली आहे (यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त आखणी ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, काही तांत्रिक अडचणींमुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला ( सार्वजनिक बांधकाम विभाग ) “ उक्त आखणी " 
विकसित करणे शक्य झाले नाही ; आणि त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने त्यांचे दिनांक ३० डिसेंबर २०१६ चे पत्रान्वये 
“ उक्त आखणी ” वगळण्याची विनंती शासनास केली आहे. ( प्रस्तावित फेरबदल क्र . १) ; 

आणि ज्याअर्थी, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर प्रवासी व मालवाहतूकीत वाढ झाल्यामुळे द्रुतगती मार्गावरील लोणावळा नगरपरिषद हद्दीतील 
घाटात होणारी वाहनकोंडी व अपघात टाळणेसाठी वाहतूक सुरळीत व सुनियोजित होणे आवश्यक आहे आणि त्यामुळे , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळाने त्यांचेदिनांक ३० डिसेंबर २०१६ चे पत्रान्वये मुंबई- पुणे द्रुतगती मार्गासाठी नवीन पर्यायी आखणी जी ठळकपणे A B आणि C ते D या 
आद्याक्षरांनी दर्शविलेली ( पुणे प्रादेशिक योजनेच्या प्रदेशातून जाणारी ) आणि जी ठळकपणे D ते E या आद्याक्षरांनी दर्शविलेली ( रायगड जिल्ह्याच्या 
प्रादेशिक योजनेच्या प्रदेशातून जाणारी) , अंतर्भूत करणेचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे ( सदरची संपूर्ण प्रस्तावित आखणी गुलाबी रंगात 
सोबतच्या नकाशावर दर्शविली आहे ). ( प्रस्तावित फेरबदल क्र . २) ( उक्त आखणीमध्ये अंतर्भत होणाऱ्या गावनिहाय गट क्रमांक , सर्व्हे क्रमांक यांची 
यादी यासोबत परिशिष्ट - १ नुसार जोडली आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व तसेच संचालक, नगररचना ह्यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर सार्वजनिक हितासाठी 
मंजूर पुणे प्रादेशिक योजनेतील हिरव्या रंगाने दर्शविलेली उक्त द्रुतगती मार्गाची आखणी वगळण्यासाठी ( प्रस्तावित फेरबदल क्र . १) आणि मुंबई -पुणे 
द्रुतगती मार्गासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सोबतच्या नकाशावर गुलाबी रंगाने नव्याने प्रस्तावित केलेली आखणी ( प्रस्तावित फेरबदल 
क्र . २) दोन्ही मंजूर प्रादेशिक योजनांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी उक्त अधिनियमाचे कलम २० ( ३ ) अन्वये शासनाच्या नगरविकास विभागाची सूचना 
क्रमांक टीपीएस - १८१७/ १०३ /प्र. क्र . ६८ / १७/ नवि-१३, दिनांक १३ जून २०१७ अन्वये आम जनतेच्या हरकती / सूचना मागविण्यासाठीची नोटीस 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, दिनांक ६ जुलै ते १२ जुलै २०१७ ( पृष्ठ क्र . १७ ते २० ) व महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
भाग एक -मध्य उप विभाग, दिनांक ६ जुलै ते १२ जुलै २०१७ ( पृष्ठ क्र . १८ ते २१) वर प्रसिद्ध झाली असून प्रस्तावित फेरबदलाबाबत नोटीस 
प्रसिद्धीनंतर विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देण्याकरिता व शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता नगररचना 
विभागाचेसंबंधित सहसंचालक , नगररचना, पुणे विभाग, पुणे यांना शासनातर्फे अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले होते (यापुढे ज्याचा उल्लेख 
“ उक्त अधिकारी ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी फेरबदलाची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून सादर केलेल्या अहवालावर संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर मंजूर पुणे प्रादेशिक योजनेत हिरव्या रंगाने दर्शविलेली द्रुतगती महामार्गाची आखणी वगळणे आवश्यक आहे 
( प्रस्तावित फेरबदल क्र . १ ) व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सोबतच्या नकाशावर गुलाबी रंगाने दर्शविलेली मुंबई-पुणे द्रतगती मार्गाची 
नवीन आखणी ( प्रस्तावित फेरबदल क्र . २) उक्त दोन्ही प्रादेशिक योजनांमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे . 

___ त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे पोट -कलम ( ४ ) व त्या अनुषंगाने प्राप्त असलेले अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र राज्य 
रस्ते विकास महामंडळ यांनी सादर केलेला उक्त फेरबदलास खालील अटीवर नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे अंतिम मंजुरी देण्यात येत आहे . 
अटी : 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ ( मा.),मुंबई हे उक्त द्रुतगती महामार्गाच्या अंमलबजावणीसाठी समुचित प्राधिकरण राहतील . 

मंजूर प्रादेशिक योजना, पुणे व मंजूर प्रादेशिक योजना, रायगड यांच्या मंजुरीच्या अधिसूचनेतील फेरबदलांच्या यादीत शेवटच्या फेरबदलानंतर 
खालील फेरबदलांचा नव्याने अंतर्भाव करण्यात येत आहे. 


भाग एक ( म.उ.वि .)- ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


का 


फेरबदल क्र . १ 

पुणे जिल्ह्याच्या मंजूर प्रादेशिक योजनेतील सोबतच्या नकाशावर हिरव्या रंगाने व ( १-२ ) व ( ३- ४) या आद्याक्षरांनी ठळकपणे दर्शविलेली 
आखणी उक्त प्रादेशिक योजनेतून वगळण्यात आली असून या आखणी खालील वगळलेले क्षेत्र लगतच्या भूवापरात समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
फेरबदल क्र . २ 

( i) पुणे जिल्ह्याच्या मंजूर प्रादेशिक योजनेतील सोबतच्या नकाशावर गुलाबी रंगाने व ( A- B) तसेच ( C -D ) या आद्याक्षरांनी ठळकपणे 
दर्शविलेली आखणी उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे . 

(ii) रायगड जिल्ह्याच्या मंजूर प्रादेशिक योजनेतील सोबतच्या नकाशावर गुलाबी रंगाने व ( D - E ) या आद्याक्षरांनी ठळकपणे 
दर्शविलेली आखणी उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
__ मंजूर फेरबदलाची अधिसूचना त्यासोबतच्या नकाशासह नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात 
उपलब्ध करण्यात यावी : 

(१ ) संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
( २) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (मर्या.), मुंबई . 
( ३ ) सह संचालक , नगररचना, पुणे विभाग/ कोकण विभाग . 
( ४ ) सहाय्यक संचालक , नगररचना, पुणे / अलिबाग . 

परिशिष्ट - १ 
( शासन निर्णय क्र . टिपीएस - १८१७/१०३ / प्र.क्र . ६८ / १७/ नवि -१३ , दिनांक १५ जानेवारी २०१८ सोबतचे परिशिष्ट ) 

___ मुंबई पुणे द्रुतगतीमार्गाच्या प्रस्तावित आखणीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या जमिनींचा तपशील 
अ. क्र . गावाचे नाव जिल्हा तालुका 

गट / सर्व्हे क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ कुसगाव बुद्रुक पुणे 

मावळ २७५ , २८५, २८८ , २८९ , २९० , २९१, २९२, २९३, २९४ , २९५ , 

२९६ , ३०१ , ३०२ , ३०३, ३२५ , ३२६ , ३२७, ३२८ , ३२९ , ३३० , 
३३१, ३३२, ३३३ , ३३४, ३३५ , ३६९ , ३७० , ३७१, ३७२, ३८० , 
४२३ , ४२५ , ४२८ , ४२९ , ४३० , ४३५ , ४६१, ४६४ , ४६५ , 

४६७, ४६८ , ४६९ , ४६६ , ४७३ , 
भुशी 

५६, ५९ व १६० 
कुरवंडे 

मावळ १२४ , १२५ , १२९, १५० , २५७, २५८ , २५९ व २६० 
आडोशी रायगड खालापूर ११९ , १२३, १२४ , १२६, १२७,१२८ , १२९, १३०, १३१, १३२, १८७ 

व १८८ . 
चावणी 

खालापूर ४९ / १, ४९ / ४अ, ४९ / ४ब , ४१, ४३ , ४५ , ८३ व २१३ 


। 


मावळ 


inmo 


सदरहू सूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in ( कायदे / नियम ) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . म . पवार, 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च१ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


१९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 15th January 2018 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPS . 1817 / 103 /C . R .68 / 17 /UD - 13 . — Whereas, the Government in the Urban Development 
Department vide Notification No . TPS . 1895 / 227 /CR - 26 / 95 /UD - 13 , dated 25th November 1997 has 
sanctioned the Regional Plan for Pune Region and vide Notification No. TPS . 1490 /CR - 365 /90 /UD - 12 , 
dated 4th July 1992 has sanctioned the Regional Plan for Raigad Region (hereinafter referred to as 
“ the said Regional Plans ” ) under section 15 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 (hereinafter referred to as “ the said Act " ) and come into force with effect from 10th February 
1998 and 15th September 1992 respectively ; 

And whereas, in order to have smooth traffic movement in Ghat section near Lonawala Municipal 
Council i.e. towards East and West side of Lonawala Municipal Council (on east side upto Sinhagad 
Institute ) and (on west side upto Khandala ) the Public Works Department (PWD ) had requested the 
Government to incorporate alternative alignment of Mumbai-Pune Expressway in the Regional Plan for 
Pune District which is more specifically shown as ( 1- 2) and (3 -4 ) in Green colour on plan (hereinafter 
referred as “ said alignment ” ) ; 

And whereas, due to certain technical reasons, it is not possible for Maharashtra State Road 
Development Corporation (MSRDC ) to develop the " said alignment” and therefore MSRDC vide their 
letter , dated 30th December 2016 has requested the Government to delete the “ said alignment” ( Proposed 
modification No. 1) (as shown on plan ) ; 

And whereas , the passenger and freight traffic is increasing on Mumbai- Pune Expressway causing 
frequent traffic congestion and accidents and with a view to ensure planned mobility and to avoid traffic 
congestion and also to avoid accidents in Ghat section near Lonawala Municipal Council, MSRDC vide 
their letter dated 30th December 2016 have requested the Government to incorporate new alternative 
alignment in “ said Sanctioned Regional Plans” for Mumbai- Pune Expressway , which is more specifically 
shown as A to B and C to D (passing through Pune Regional Plan Area ) and D to E (passing through 
Raigad Regional Plan Area ) in Pink Colour on the plan ( Proposed modification No.2 ), ( List of villages , 
Gut Nos. and Survey Nos. through which the said proposed alignment is passing is appended herewith 
as Schedule - 1 ) ; 

And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, 
Pune the Government has to delete the alignment of the said expressway in sanctioned Regional Plan , 
Pune, as shown in green colour on the plan (Proposed Modification No. 1 ) and to incorporate the new 
alignment of Mumbai-Pune Expressway specifically shown in Pink colour proposed by MSRDC (proposed 
modification No. 2 ), (hereinafter referred to as “ said proposed modifications" ); for which published a 
notice , bearing No. TPS . 1817 / 103/ C . R .68 / 17 /UD , dated 13th June 2017 , regarding the Proposed 
Modification No. 1 and 2 under sub -section ( 3 ) of the section 20 of the said Act, which appeared in the 
Maharashtra Government OfficialGazette , Pune division Supplement dated 6th July 2017 to 12th July 
2017 on page no 17 to 20 and Maharashtra Government Official Gazette , Central Sub - division dated 
6th July 2017 to 12th July 2017 on Page No. 18 to 21 for inviting Suggestions and /or Objections from 
the general public and the concerned Divisional Joint Director of Town Planning , Pune was authorised 
as the ‘Officer (hereinafter referred to as the “ said Officer " ) by the Government to hear Suggestions 
and / or Objections and submit his report to the Government ; 

And whereas, after completing the legal formalities, the “ said officer” submitted his report to the 
Government Considering the report submitted by the said Officer and after consulting the Director of 
Town Planning , Maharashtra State, Pune , the Government is of the opinion that , it is necessary to 
delete the alignment ofthe said expressway in sanctioned Regional Plan , Pune , as shown in green colour 
on the plan (Proposed modification No . 1 ) and to incorporate the new alignment of Mumbai-Pune 


भाग एक ( म. उ.वि .) -३अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, मार्च १- ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


Expressway specifically shown in Pink colour proposed by MSRDC in the said regional plans ( proposed 
modification No. 2 ), ( hereinafter referred to as “ said proposed modifications " ). 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of section 20 of the said Act , 
the Government of Maharashtra hereby accords sanction to the modification proposals submitted by the 
Maharashtra State Roads Development Corporation as shown on plan , subject to following conditions : 
Condition , 

Maharashtra State Road Development Corporation ,Mumbai shall be the Appropriate Authority for 
the implementation of said Expressway Aligment. 

In the sanctioned Regional plans of Pune and Raigad District after the last entry of Schedule of 
modifications, following new entries shall be added : 
Modification No. 1 


The alignment specifically shown in green colour and mentioned on accompanying plan as ( 1- 2 ) and 
( 3 - 4 ) in sanctioned Regional plan of Pune is deleted and the land so relased from the alignment is included 
in the adjoining land use zones . 
Modification No . 2 


(i) In the sanactioned Regional plan of Pune, the alignment specifically shown in Pink colour and 
mentioned as (A - B ) and (C - D ) on the accompanying plan is newly incorporated . 

( ii ) In the sanactioned Regional plan of Raigad , the alignment shown in specifically Pink colour and 
mentioned as (D - E ) on the accompanying plan is newly incorporated . 

This Notification along with plan shall bemade available for inspection to the general public during 
office hours on all working days at the following offices : 

( 1 ) Director of Town Planning , Central Building , Pune 411 001 . 
(2 ) VC and MD , Maharashtra State Road Development Corporation , Mumbai. 
( 3 ) Joint Director of Town Planning , Pune/Kokan Division . 
(4 ) Asstt . Director of Town Planning, Pune/Alibag . 

Schedule - 1 
( Accompaniment to the Government Notification No. TPS . 1817 /103/C .R .68 /17 /UD - 13, 

dated 15th January 2018 
List of villages , Gut Nos. and Survey Nos. through which the said proposed alignment is passing 
Sr . No. Name of District Taluka 

Gut/Survey No. 
Villages 
( 1 ) (2 ) 

(4 ) 
1 Kusgaon Pune Maval 275 , 285 , 288 , 289 , 290 , 291 , 292 , 293 , 294 , 295 , 

296 , 301, 302 , 303 , 325 , 326 , 327 , 328 , 329, 330 , 
331, 332 , 333 , 334 , 335 , 369, 370 , 371, 372 , 380 , 
423 , 425 , 428 , 429, 430 , 435 , 461, 464 , 465 , 467 , 

468 , 469, 466 , 473 . 
Bhushi 

56 , 59 and 160 . 
Kurvande 

124 , 125 , 129 , 150, 257, 258, 259 and 260 . 
Adoshi Raigad Khalapur 119 , 123 , 124 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131, 

132 , 187 and 188 . 
5 Chavani 

49 / 1 , 49/4A , 49/4B , 41, 43, 45 , 83 and 213. 
This Notification shall also be published on the Government website www .maharashtra . gov.in 
(opeGI ) 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


( 3 ) 


Bk . 


R . M . PAWAR , 
Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


२१ 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ जानेवारी २०१८ 

सूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक टिपीएस-१८१७/ प्र.क्र .१८१ / १७/शिकाना / नवि -१३. - ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाने, वेळोवेळी विविध प्रदेशांसाठीच्या 
प्रादेशिक योजनांना (यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना 
अधिनियम, १९६६ ( या पुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) च्या कलम १५ अन्वये वेळोवेळीच्या अधिसूचनांद्वारे 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) मंजूरी दिली असून, उक्त प्रादेशिक योजना ह्या उक्त अधिसूचनांमध्ये 
विहित केलेल्या दिनांकापासून अंमलात आलेल्या आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूची- अ मध्ये नमूद केलेल्या विविध प्रादेशिक योजनांच्या बाबतीत “ शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील प्रादेशिक 
योजना क्षेत्रांकरिताची प्रमाणित विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली ” (यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त नियमावली ” असा करण्यात आला 
आहे) वेळोवेळी लागू केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनांसाठीच्या, उक्त नियमावलीमधील , शेती तथा नाविकास या वापर विभागामध्ये विनियम क्र.२२ .५ 
( iv )(a) मध्ये सोबतच्या अनुसूची-ब मध्ये नमूद केल्यानुसार सुधारणा करण्यासाठी फेरबदल करणे आवश्यक आहे व त्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या 
कलम २० ( २) मधील तरतुदींनुसार उक्त नियमावली सुधारित करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे (यापुढे ज्यांचा उल्लेख 
“ प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आलेला आहे) ; 


त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोटकलम ३ मधील तरतूदींप्रमाणे प्रस्तावित फेरबदल करण्याचा हेतू शासन याद्वारे घोषित 
करीत आहे आणि त्याकरिता प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने काही सूचना / हरकती द्यावयाच्या असतील , तर त्या नागरिकांनी ही सूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० ( तीस ) दिवसांच्या आत नगर रचना विभागाचे विभागीय सह संचालक यांच्या नावे लेखी 
स्वरुपात , कारणांसह , पाठवाव्यात. प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी 
नगररचना विभागाचे संबंधित सह संचालक यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांचे आत प्राधिकृत अधिकारी यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / 
हरकतींचाच शासनाकडून विचार केला जाईल. 


सदरहू सूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयांत उपलब्ध ठेवण्यात यावीः 


(i) संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत, पुणे- ४११ ००१ . 


( ii ) विभागीय सह संचालक , नगररचना, पुणे / कोकण / नाशिक / नागपूर औरंगाबाद / अमरावती . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १- ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 


अनुसूची- अ 
( शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील सूचना क्र. टिपीएस -१८१७/प्र.क्र. १८१/ १७/ शिकाना/ 

नवि १३ दि . २४ जानेवारी २०१८ 
| अ.क्र . विभागाचे नाव । मंजूर प्रादेशिक योजनेचे नाव - नियुक्त अधिकारी 

| पुणे प्रदेश 
| कोल्हापूर प्रदेश 

सह संचालक, नगर 
१ पुणे विभाग सांगली-मिरज प्रदेश 

रचना , पुणे विभाग, पुणे 
सातारा प्रदेश 
सोलापूर प्रदेश 
नागपूर प्रदेश 
वर्धा प्रदेश 
भंडारा प्रदेश 

सह संचालक , नगर 
२ नागपूर विभाग 
गोंदिया प्रदेश 

रचना, नागपूर विभाग, 

नागपूर 
चंद्रपूर - बल्लापूर प्रदेश 
गडचिरोली प्रदेश 
औरंगाबाद प्रदेश 
परभणी प्रदेश 
बीड प्रदेश 
हिंगोली प्रदेश 

सह संचालक , नगर 
| औरंगाबाद विभाग 

रचना, औरंगाबाद विभाग, 
उस्मानाबाद प्रदेश 

औरंगाबाद 
जालना प्रदेश 
लातूर प्रदेश 
नादेंड प्रदेश 
नाशिक प्रदेश 
| धुळे प्रदेश 

सह संचालक, नगर 
४ नाशिक विभाग | नंदूरबार प्रदेश 

रचना, नाशिक विभाग, 
अहमदनगर प्रदेश 

नाशिक 
जळगाव प्रदेश 
अमरावती प्रदेश 
यवतमाळ प्रदेश 

सह संचालक , नगर 
अमरावती विभाग बुलढाणा प्रदेश 

रचना, अमरावती विभाग , 
वाशिम प्रदेश 

अमरावती 
अकोला प्रदेश 
| ६ कोकणविभाग रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग प्रदेश 

सह संचालक, नगर 
रायगड प्रदेश 

रचना, कोकण विभाग, 
ठाणे -पालघर -रायगड 

कोकण भवन, नवीमुंबई 
मुंबई महानगर प्रदेश 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अनुसूची - ब 
(Accompaniment to the Government in Urban Development Department Notice bearing No. TPS - 1817 /CR - 181 /17 / 

SHIKANA/UD - 13 , dated 24th January 2018.) 
Proposed modification to the Regulation No. 22 .5 (iv) (a ) of the Standardized Development Control and 

Promotion Regulations for Regional Plan areas in Maharashtra . 


Existing Provision 


Revised Provision 


Regulation 

No. 
22 . 5 ( iv ) (a ) 


Minimum area of 
the plot shall be 
4000 Sq.mt. 


Minimum plot size and area of the plot shall be as 
given below : 


No. 


Qty . 

of 
LPG 
in Kgs 


al area 
requirement 
for storage 

shed 
(Sq .Meter ) 


Safety 
Clearance 

required 
all around 
in Meters 


Preferable 
size of land 
with parking 
area of 6M 

wide on 
front side 
21M X 26M 
25M X 30M 
28M X 33M 
31M X 36M 


1 


- 


6 


5000 
8000 
10000 
12000 


55 
88 
110 
132 


4 


Conditions: 
(i) Land should be free from live overhead power 

transmission or telephone lines. 
ii) The length of the storage shed should not be more than 

1.5 times of width of storage shed . 
( iii ) The land should not be situated in low lying area . 
Fiv ) The land should not be situated in congested area . 


HGRET 34TH PR chia 3tamo - lhd P1147 dahişt www .maharashtra .gov.in (712 & a fh) a calm 346104 37 . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


T . H . Yar , 
शासनाचे अवर सचिव . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १- ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated 24th January 2018 

Notice 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 


No. TPS - 1817 /CR - 181/ 17 /SHIKNA /UD - 13 . — Whereas, the Government in Urban Development 
Department has sanctioned the Regional Plans for various Regions (hereinafter referred to as “ the 
said Regional Plans ” ) under section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(hereinafter referred to as “ the said Act ” ) vide various Notifications (hereinafter referred to as “ the 
said Notifications " ) from time to time which have come into force , with effect from the dates as 
stipulated under the said Notifications ; 


And whereas , the “ Standardized Development Control and Promotion Regulations ” (hereinafter 
referred to as “ the said Regulations ” ) are made applicable by the State Government, from time to time, 
in respect of the various Regional Plans in Maharashtra State as mentioned in Annexure - A appended 
hereto ; 


And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that in the public interest, it is 
necessary to modify the Regulation No. 22 .5 (iv ) (a ) of the said Regulations for the said Regional Plans as 
prescribed in Annexure - B appended hereto , and accordingly to modify the said Regulations , as per the 
provisions of section 20 ( 2 ) of the said Act (hereinafter referred to as “ the proposed modification ” ). 


SO 


Now , therefore , as provided in sub - section ( 3 ) of section 20 of the said Act, the Government hereby 
declares its intention to make the proposed modification and for that purpose, invites suggestions and / or 
objections from any person with respect to the proposed modification . Suggestions a 
shall be submitted to the concerned Divisional Joint Director of Town Planning who is hereby appointed 
as the “ Officer ” for giving hearing in respect of the suggestions and / or objections received in this regard 
and submit his report to the Government. 


Suggestions and / or objections received by the concerned Divisional Joint Director of Town Planning , 
within a period of 30 (thirty ) days only from the date of publication of this Notice in the Official Gazette 
will be considered . 


This Notice shall be made available for inspection to the general public during office hours on all 
working days at the following offices : 


(i) Office of the Director of Town Planning, Central Building, Pune 411001. 


(ii) Office of the Joint Director of Town Planning, Pune /Konkan /Nashik /Nagpur / Aurangabad / 
Amravati Division . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १- ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


२५ 


Annexure - - A 
Accompaniment to the Government in Urban Development DepartmentNotice bearing No. TPS - 1817/CR - 181/17/ 

SHIKANA/UD - 13 , dated 24th January 2018. 
Proposed modification to the Regulation No .22.5 (iv) (a ) of the Standardized Development Control and 

Promotion Regulations for Regional Plan areas in Maharashtra . 


Sr . 
No. 


Name of Division 


Name of sanctioned Regional Plan 


Appointed Officer 


1 


Pune Division 


Joint Director of 
Town Planning , Pune 
Division , Pune. 


2 


Nagpur Division 


Joint Director of 
Town Planning , 
Nagpur Division , 
Nagpur. 


3 


Aurangabad 
Division 


Pune Region 
Kolhapur Region 
Sangli-Miraj Region 
Satara Region 
Solapur Region 
Nagpur Region 
Wardha Region 
Bhandara Region 
Gondia Region 
Chandrapur-Ballarpur Region 
Gadchiroli Region 
Aurangabad Region 
Parbhani Region 
Beed Region 
Hingoli Region 
Usmanabad Region 
Jalna Region 
Latur Region 
Nanded Region 
Nashik Region 
Dhule Region 
Nandurbar Region 
Ahmednagar Region 
Jalgaon -Bhusaval Region 
Amravati Region 
YavatmalRegion 
Buldhana Region 
Washim Region 
Akola Region 
Ratnagiri - Sindhudurg Region 
Raigad Region 
Thane- Palghar-Raigad 
MumbaiMetropolitian Region 


Joint Director of 
Town Planning, 
Aurangabad Division , 
Aurangabad . 


4 


Nashik Division 


Joint Director of 
Town Planning , 
Nashik Division , 
Nashik . 


Amravati Division 


Joint Director of 
Town Planning , 
Amravati Division , 
Amravati. 


Kokan Division 


Joint Director of 
Town Planning, 
Kokan Division , 
Kokan Bhavan , Navi 
Mumbai. 


HTT 


Uch 


( 7 . 3. fa .) - 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १- ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


Annexure -- B 
Accompaniment to the Government in Urban Development Department Notice bearing No. TPS - 1817/CR -181/17 / 

SHIKANA /UD -13 , dated 24th January 2018 . 
Proposed modification to the Regulation No. 22 . 5 (iv ) (a ) of the Standardized Development Control and 

Promotion Regulations for Regional Plan areas in Maharashtra . 


Regulation 


Existing Provision 


Revised Provision 


No . 


22 .5 (iv ) (a ) 


Minimum area of 
the plot shall be 
4000 Sq.mt. 


Minimum plot size and area of the plot shall be as 
given below 


1 


No . 


Qty . I Total area 

of | requirement 
LPG for storage 
in Kgs shed 

(Sq.Meter) 


Safety 
Clearance 
required 
all around 
in Meters 


Preferable 
size of land 
with parking 
area of 6M 

wide on 
front side 
21M X 26M 
25M X 30M 
28M X 33M 
31M X 36M 


6 


55 
88 


5000 
8000 
10000 
12000 


- 


8 


110 
132 


4 


Conditions : 


(i) Land should be free from live overhead power 

transmission or telephone lines . 
( ii) The length of the storage shed should not be more than 

1.5 times of width of storage shed . 
( iii) The land should not be situated in low lying area. 
Fiv ) The land should not be situated in congested area . 


This Notice shall also be published on the Government website www .maharashtra . gov .in 
( /F24H ) 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . M . PAWAR , 
Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


२७ 


संकीर्ण अधिसूचना 
THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE ,MUMBAI 

NOTIFICATION 


No. CMM / A - 185 /LEAVE /24 / 2017. — The Chief Metropolitan Magistrate , Mumbai is pleased 
to grant the following Judicial Officers leave for the period mentioned against their names : 


Sr . No. 

( 1) 


Name and Designation 

- (2 ) 


Period of leave 

( 3 ) 


3 days Earned Leave from 17th June 2017 to 

19th June 2017 with permission to leave 
Head Quarter . 


1 Ms. S . S . Joshi, 

Additional Chief Metropolitan 
Magistrate , 4th Court Girgaon , 

Mumbai. 
2 Shri K . G . Paldewar , 

Metropolitan Magistrate , 23rd 
Court, Esplanade , Mumbai. 


6 days Earned Leave from 12th June 2017 to 

17th June 2017 with permission to prefix 2nd 
Saturday and Sunday on 10th June 2017 and 
11th June 2017 respectively and to suffix 
Sunday on 18th June 2017 with peimission 
to leave Head Quarter from 9th June 2017 

( A . O . H .) till 19th June 2017 ( B . O . H . ). 
7 days Earned Leave from 13th June 2017 to 

19th June 2017. 


3 


Shri P . K . Deshpande , 
Metropolitan Magistrate , 25th 

Court, Mazgaon , Mumbai. 
Shri A . A . Ghaniwale , 
Metropolitan Magistrate , 27th 
Court, Mulund , Mumbai. 


4 


5 


Shri G . R . Taur, 
Metropolitan Magistrate , 32nd 

Court , Bandra , Mumbai. 
Shri. M . A . Shinde , 
Metropolitan Magistrate , 33rd 
Court, Ballard Pier, Mumbai. 


3 days Earned Leave from 12th June 2017 to 

14th June 2017 with permission to prefix 2nd 
Saturday and Sunday on 10th June 2017 and 
11th June 2017 respectively and also with 
permission to leave Head Quarter from 9th 
June 2017 ( A . O . H .) till 15th June 2017 

( B . O . H .) . 
3 days Commuted Leave from 15th June 2017 

to 17th June 2017 with permission to suffix 

Sunday on 18th June 2017 . 
5 days Earned Leave from 27th June 2017 to 

1st July 2017 with permission to prefix 4th 
Saturday on 24th June 2017 , Sunday on 25th 
June 2017 and holiday on account of Ramzan 
Idd on 26th June 2017 and to suffix Sunday 
on 2nd July 2017 and also with permission 
to leave Head Quarter from 23rd June 2017 

( A . O . H .) till 3rd July 2017 ( B . O . H .). 
3 days Earned Leave from 14th June 2017 to 

16th June 2017 . 


6 


7 Shri V . V . Muglikar , 

Metropolitan Magistrate , 35th 

Court , C . S . T ., Mumbai. 
8 Shri S . K . Mungilwar , 

Metropolitan Magistrate , 41st 
Court , Shindewadi, Mumbai. 


5 days Earned Leave from 19th June 2017 to 

23rd June 2017 with permission to suffix 4th 
Saturday on 24th June 2017 , Sunday on 25th 
June 2017 and holiday on account of Ramzan 
Idd on 26th June 2017 and also with 
permission to leave Head Quarter from 18th 
June 2017 ( A . O . H .) till 27th June 2017 
( B . O . H .). 


ATT Th ( . 3 . f0 .) - 837 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


Period of leave 


Sr. No. 

( 1) 


Name and Designation 

( 2 ) 


( 3 ) 


9 Shri S . R . Agrawal , 

Metropolitan Magistrate , 42nd 
Court, Shindewadi, Mumbai. 


6 days Earned Leave from 12th June 2017 to 

17th June 2017 with permission to prefix 2nd 
Saturday and Sunday on 10th June 2017 and 
11th June 2017 respectively and also with 
permission to leave Head Quarter from 9th 
June 2017 ( A . O . H .) till 18th June 2017 
( B . O . H . ). 


10 


Shri V . J . Dongre , 
Metropolitan Magistrate , 46th 
Court , Mazgaon , Mumbai. 


3 days Commuted Leave from 27th June 2017 

to 29th June 2017 with permission to prefix 
4th Saturday on 24th June 2017 , Sunday on 
25th June 2017 and holiday on account of 
Ramzan - Idd on 26th June 2017 and also with 
permission to leave Head Quarter from 23rd 
June 2017 ( A . O . H .) till 27th June 2017 
( B . O . H .). 


3 days Earned Leave from 27th June 2017 to 

30th June 2017 . 


11 Ms. T . N . Jadhav , 

Metropolitan Magistrate , 53rd 

Court, Mulund, Mumbai. 
12 Shri S . S . Bose , 

Metropolitan Magistrate , 60th 

Court, Kurla , Mumbai. 
13 Shri N . G . Satpute , 

Metropolitan Magistrate, 63rd 
Court, Andheri, Mumbai 


2 days Commuted Leave on 21st June 2017 and 

22nd June 2017 . 


3 days Earned Leave from 12th June 2017 to 

14th June 2017 with permission to prefix 2nd 
Saturday and Sunday on 10th June 2017 and 
11th June 2017 respectively and also with 
permission to leave Head Quarter from 9th 
June 2017 ( A . O . H .) till 15th June 2017 
( B . O . H .) . 


14 


Shri N . G . Satpute , 
Metropolitan Magistrate , 63rd 
Court , Andheri, Mumbai. 


Extension to 3 days Earned Leave from 15th 

June 2017 to 17th June 2017 with 
permission to suffix Sunday on 18th June 
2017 and also with permission to leave Head 
Quarter from 15th June 2017 till 17th June 
2017 . 


15 


Shri N . G . Satpute, 
Metropolitan Magistrate , 63rd 
Court, Andheri, Mumbai. 


3 days Earned Leave from 21st June 2017 to 

23rd June 2017 with permission to suffix 4th 
Saturday on 24th June 2017 , Sunday on 25th 
June 2017 and holiday on account of Ramzan 

Idd on 26th June 2017. 
3 days Earned Leave from 21st June 2017 to 

23rd June 2017 with permission to suffix 4th 
Saturday on 24th June 2017 , Sunday on 25th 
June 2017 and holiday on account of Ramzan 
Idd on 26th June 2017 . 


16 


Shri I. R . Shaikh , 
Metropolitan Magistrate , 66th 
Court, Andheri, Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


Period of leave 


Sr. No. 

( 1) 


Name and Designation 

( 2 ) 


( 3 ) 


17 Shri H . L . Manwar , 

Metropolitan Magistrate , 68th 
Court, Borivali , Mumbai. 


4 days Earned Leave from 12th June 2017 to 

15th June 2017 with permission to prefix 2nd 
Saturday and Sunday on 10th June 2017 and 
11th June 2017 respectively and also with 

permission to leave Head Quarter . 
4 days Earned Leave from 13th June 2017 to 

16th June 2017 . 


18 Ms. S . N . Shetty , 

Metropolitan Magistrate , 69th 

Court, Mazgaon , Mumbai. 
19 Ms. S. N . Shetty, 

Metropolitan Magistrate , 69th 
Court, Mazgaon , Mumbai. 


4 days Earned Leave from 20th June 2017 to 

23rd June 2017 with permission to suffix 4th 
Saturday on 24th June 2017 , Sunday on 25th 
June 2017 and holiday on account of Ramzan 

Idd on 26th June 2017 . 
4 days Earned Leave from 6th June 2017 to 

9th June 2017 . 


20 Ms. Y . K . More , 

Metropolitan Magistrate , Juvenile 

Court (City ), Umarkhadi, Mumbai. 
21 Ms. Y . K . More , 

Metropolitan Magistrate , Juvenile 
Court (City ), Umarkhadi, Mumbai. 


10 days Earned Leave from 13th June 2017 to 

22nd June 2017 . 


22 Ms. Y . K . More , 

Metropolitan Magistrate , Juvenile 
Court (City ), Umarkhadi, Mumbai. 


4 days Earned Leave from 27th June 2017 to 

30th June 2017 . 


On return from leave the abovementioned Judicial Officers are reposted to their respective 
posts. 


Certified under rule 39 exception 2 ( 2 ) (b ) ( i) of M . C .S . (Pay) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on 
leave during the above period . 


Mumbai, 
dated 4th July 2017 . 


S. R . YADAV , 
Chief Metropolitan Magistrate , 

Esplanade, Mumbai 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १- ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 


नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 


क्र . 


सूट 


कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

अधिसूचना 
क्रमांक कृषिआ. ३२१७ / प्र.क्र . २९० /१६ओ. - शासन निर्णय , कृषि व पदुम विभाग, क्र . आकृवि- ३६१३/ प्र.क्र . ८५ / १५- अ, दिनांक १४ मे २०१३ 
अन्वये खालील विवरणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब ( कनिष्ठ) मधील पदावर नामनिर्देशनाने, त्यांनी सदर पदाचा 
कार्यभार ग्रहण केल्यापासून दोन वर्षाच्या परिविक्षा कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती : 
अ . अधिकाऱ्यांचे नाव मराठी भाषा व विहित विहित मुल्य विभागीय परिविक्षा कालावधी दिर्घ 
हिंदी भाषा परीक्षा संगणक विभागीय निर्धारण चौकशी 

मुदतीच्या 
उत्तीर्ण होण्यातून परीक्षा उत्तीर्ण लेखा परीक्षा अहवाल व बाबत 

तत्वावर 
उत्तीर्ण गोपनीय सद्यःस्थिती 

नियुक्ती, 
अहवाल 

दिनांक 
प्रतवारी 
( ३) ( ४ ) (५ ) ( ६) ( ७) (८ ) (९ ) 
१ श्री . अ. शा . भोसले मराठी भाषा दिनांक सप्टेंबर उत्तीर्ण मू.नि . अ.-६९ प्रस्तावित / दिनांक १८ मे २०१३ दिनांक 

मंडळ कृषि ७ ऑक्टोबर २०१५ २००३ दिनांक २०१३-१४ प्रलंबित नाही . ते ४ जून २०१५ ५ जून 
अधिकारी. च्या आदेशान्वये २१ एप्रिल अ 

२०१५. 
सूट . 

२०१५ २०१४-१५ 
हिंदी भाषा दिनांक 

अ + 
९ ऑक्टोबर २०१५ 

२०१५ - १६ 
च्या आदेशान्वये सूट . 
उपरोक्त अधिकाऱ्यांना राजपत्रीत अधिकाऱ्याकरिता विहित असलेली मराठी भाषा व हिंदी भाषा उत्तीर्ण होण्यातून सूट देण्यात आली 
असून त्यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांकरिता विहित केलेली विभागीय लेखा परीक्षा व संगणक परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. त्यांचा परिविक्षा 
कालावधीतील गोपनीय अभिलेख व कामाचा मूल्यनिर्धारण अहवाल चांगला आहे. त्यांचे विरूद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी प्रस्तावित / 
प्रलंबित नाही . 

उपरोक्त अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा कालावधी वरील विवरणपत्रातील स्तंभ -८ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकाला समाप्त करण्यात येत असून 
त्यांची स्तंभ-९ मध्ये नमूद दिनांकापासून महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट -ब ( कनिष्ठ ) पदावरील तात्पुरती स्थानापन्न नियुक्ती दिर्घ मुदतीच्या तत्त्वावर 
पुढे सुरू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे . 


अ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ . ज . तामोरे , 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


३१ 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ जानेवारी २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक एईओ- १११७ /प्र. क्र १८ / २०१७/ दहा . - श्रीमती वंदना कृष्णा, भा . प्र.से . ( महा : आरआर : १९८५ ) अपर मुख्य सचिव ( ले. व को . ), 
वित्त विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांची बदली अपर मुख्य सचिव ( वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग , मंत्रालय, मुंबई या पदावर ते पद अपर मुख्य सचिव 
श्रेणीत उन्नत करून करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 

२. श्री . देबाशिष चक्रवर्ती, भा.प्र.से . ( महा : आरआर : १९८६ ) व्यवस्थापकीय संचालक , शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प, मुंबई यांची बदली 
प्रधान सचिव व विकास आयुक्त , नियोजन विभाग , मंत्रालय, मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १८ सप्टेंबर 
२०१७ (मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 

३. श्री . व्ही . के . गौतम, भा.प्र. से . ( महा : आरआर : १९८७ ) प्रधान सचिव ( माहिती तंत्रज्ञान ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
यांची बदली प्रधान सचिव ( लेखा व कोषागारे ), वित्त विभाग, मंत्रालय , मुंबई या पदावर ते पद प्रधान सचिव श्रेणीत अवनत करून करण्यात आली 
आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ४ डिसेंबर २०१७ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 

४ . श्री. एस. व्ही . आर. श्रीनिवास, भा .प्र. से. ( महा : आरआर : १९९१) विशेष कार्य अधिकारी, धारावी पुनर्वसन प्रकल्प, मुंबई यांची बदली 
प्रधान सचिव ( माहिती तंत्रज्ञान), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक 
१ डिसेंबर २०१७ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 

५ . श्रीमती एम . एन . केरकेट्टा, भा .प्र.से. ( महा : आरआर : १९९४ ) यांची नियुक्ती सचिव ( साविस) व विशेष चौकशी अधिकारी ( २), 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ ( मध्यान्हपूर्व ) 
पासून स्वीकारला आहे . 

६. श्री . विक्रम कुमार, भा. प्र.से . ( महा : आर आर : २००४ ) सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई 
यांची बदली मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरिटाईम मंडळ , मुंबई या पदावर ते पद निवड श्रेणीत अवनत करून करण्यात आली आहे . 
त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१७ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 

७. श्री . अभय यावलकर, भा.प्र.से. ( महा : एससीएस : २००७) सह विक्रीकर आयुक्त , मुंबई यांची बदली मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद, रायगड या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे. 

८ . श्री . एस . डी . मांढरे, भा .प्र. से. ( महा : एससीएस : २०१० ) सह सचिव , मा . मुख्य सचिव यांचे कार्यालय , मंत्रालय, मुंबई यांची बदली 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , पुणे या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ६ डिसेंबर २०१७ 
( मध्यान्होत्तर) पासून स्वीकारला आहे . 

९. डॉ . एस . जी . कोलते, भा .प्र. से. ( महा : एससीएस : २०१० ) आयुक्त , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, नागपूर यांची बदली 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ 
( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 

१० . श्री . आर. डी. निवतकर भा.प्र. से. ( महा : एससीएस : २०१०) संचालक , आपत्ती निवारण कक्ष, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांची बदली सह सचिव, मा . मुख्य सचिव यांचे कार्यालय, मंत्रालय , मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ५ 
डिसेंबर २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) पासन स्वीकारला आहे. 

११. श्री. विपीन इटणकर, भा .प्र. से. ( महा : आरआर : २०१४ ) सहायक जिल्हाधिकारी व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प , गडचिरोली यांची नियुक्ती मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , लातूर या पदावर ते पद कनिष्ठ समय श्रेणीत अवनत करून करण्यात 
आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . रि . बांदेकर - देशमुख , 

उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


दिर्घ 


लेखा 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००३२ 

अधिसूचना 
क्रमांक कृषिआ . ३२१८ /प्र.क्र . ६ /१६ - अ. - शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग , क्र . आकृवि . ३६१३ /प्र. क्र . ८५ /१५ - अ, दिनांक १४ मे २०१३ 
अन्वये खालील विवरणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र कृषि सेवा गट- ब ( कनिष्ठ) मधील पदावर नामनिर्देशनाने, त्यांनी सदर पदाचा 
कार्यभार ग्रहण केल्यापासून दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती : 
अ . अधिकाऱ्यांचे मराठी भाषा व विहित विहित मूल्य विभागीय परिविक्षा 
क्र . नाव 

हिंदी भाषा संगणक विभागीय निर्धारण चौकशी कालावधी मुदतीच्या 
परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षा 

अहवाल व बाबत 

तत्त्वावर 
होण्यातून उत्तीर्ण परीक्षा गोपनीय सद्यःस्थिती 

नियुक्ती, 
उत्तीर्ण अहवाल 

दिनांक 

प्रतवारी 
( १) (२ ) ( ३ ) 

( ६ ) ( ७ ) ( ८ ) 
१ श्री . महेंद्र अ . मराठी भाषा दिनांक ऑगस्ट उत्तीर्ण मू .नि . अ.- ६६ प्रस्तावित / दिनांक १३ जून दिनांक 

सालके , २६ ऑगस्ट २०१५ २००२ दिनांक २०१३ -१४ प्रलंबित २०१३ ते १२ जून 
मंडळ कृषि च्या आदेशान्वये 

२१ एप्रिल अ नाही . १२ जून २०१५ २०१५ . 
अधिकारी सूट . हिंदी भाषा 

२०१५ २०१४ -१५ 
दिनांक २८ 
ऑक्टोबर २०१५ 
च्या आदेशान्वये 

सूट 
२ श्री . सिद्धार्थ मराठी भाषा दिनांक ऑक्टोबर उत्तीर्ण मू.नि . अ.- ६४ प्रस्तावित / दिनांक २७ मे दिनांक 
दिलीप 

२३ जून २०१६ २०११ दिनांक २०१३-१४ प्रलंबित २०१३ ते २७ मे 
क्षिरसागर , च्या आदेशान्वये 

२१ एप्रिल अ नाही . २६ मे २०१५ २०१५ . 
कृषि अधिकारी सूट . हिंदी भाषा 

२०१५ 

२०१४ - १५ 
दिनांक १८ 
मार्च २०१४ 
च्या आदेशान्वये 


( ४ ) 


उपरोक्त अधिकाऱ्यांना राजपत्रित अधिकाऱ्याकरिता विहित असलेली मराठी भाषा व हिंदी भाषा उत्तीर्ण होण्यातून सूट देण्यात आली 
असून त्यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांकरिता विहित केलेली विभागीय लेखापरीक्षा व संगणक परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे . त्यांचा परिविक्षा 
कालावधीतील गोपनीय अभिलेख व कामाचा मूल्यनिर्धारण अहवाल चांगला आहे. त्यांचे विरुद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी प्रस्तावित / 
प्रलंबित नाही . 

उपरोक्त अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा कालावधी वरील विवरणपत्रातील स्तंभ-( ८ ) मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकाला समाप्त करण्यात येत 
असून त्यांची स्तंभ -(९ ) मध्ये नमूद दिनांकापासून महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट- ब ( कनिष्ठ ) पदावरील तात्पुरती स्थानापन्न नियुक्ती दिर्घ मुदतीच्या 
तत्त्वावर पुढे सुरू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अ . ज . तामोरे , 
कक्ष अधिकारी. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION . 21- A . NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


